RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ३२( २) ] 


मंगळवार , जुलै १७, २०१८ / आषाढ २६ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
संदर्भ.- सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय, क्रमांक विकाअ-१११५ /प्र.क्र . ८८/५ , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक गृह ३६०१/ ४ / २०१६/विकाअ / २०१६. — जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हा सिंधुदुर्ग ह्या आदेशाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील क्रमांक विकाअ 
१११८ /३७/ प्र.क्र . ३१/५, दिनांक ११ जून २०१८ अन्वये शासन मान्यता दिलेल्या उमेदवारांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हानिर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. तसेचविशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 
२ . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . — विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ 
कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली 
स्वतःचे नावही लिहिणे. 
३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये. 

या शासननिर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तिनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख 
करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 

अनुसूची 


४ . 


५ . 


६ . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १७, २०१८ / आषाढ २६, शके १ ९ ४० 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


तालुका 
( २ ) 


गावाचे नाव 

( ३ ) 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी उमेदवाराचेनाव 

( ४ ) 


१ 


दोडामार्ग 


२ 

३ 


वेंगुर्ला 


केस भेकुर्ली 
घोटगेवाडी 
खवणे 
वेतोरे वरचीवाडी 
रेडी 


४ 


५ 


w 


मालवण 


मालवण शहर 


७ 


कुंभारमाठ 


८ 


माळगाव 


९ 


कणकवली 


१० 


शंकर शांताराम जाधव 
शाबी यशवंत तुळसकर 
श्री . अविनाश अंकुश खोत 
श्रीमती स्मिता मिलींद दामले 
श्री . अरुण दत्तात्रय राणे 
श्री . तपस्वी तुळशीदास मयेकर 
श्री . प्रमोद वसंत भोगावकर 
श्री . विश्वनाथ भास्कर भोगले 
श्रीमती मनिषा मनोहर मोर्ये 
श्री . विश्वनाथ गंगाराम राऊळ 
श्री . मुकुंद काशिनाथ सावंत 
श्री . आनंद जगन्नाथ आचरेकर 
श्री . संतोष नारायण परब 
श्री . रत्नदिप विलास तांबे 
श्री . शैलेंद्र नाना जाधव 
श्री . महेश शामसुंदर चौकेकर 
श्री . रविंद्र सदानंद तेली 
श्री . प्रसाद प्रकाश दुखंडे 
श्री . मंजुनाथ सुभाष फडके 


११ 


कोळोशी 
ओटव , सावडाव , माईण 
सुभाषनगर , 

नेहरुनगर 
दिवगळे , रांजणगाव 
यवतेश्वरगाव , फणसगाव 


भिरवंडे, 


१२ 


१३ 


१४ 


देवगड 


पाटथर 


१५ 


१६ 


१७ 


शिरगाव 
हडपीड , आंबळ 
बागतळवडे, तळेबाजार 
मोहुळगाव, ठाकुरवाडी 
नेरुर त . हवेली 


१८ 


१ ९ 


कुडाळ 


~ 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


